जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नांदेड या 
संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीतील पहिला 
मजला व प्रशिक्षण हॉल अंर्तभूत बांधकामासाठी 
रु. १८३ लक्ष एवढया रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०२४/प्र.क्र.१०/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:-९ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२),दि.१७.४.२०२५ व 
शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ 
२. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.राशंसंप्रप/सेवापूर्व/कक्ष१(४)/नांदेड/अंदाजपत्र/प्र.मान्यता/२०२३/००२१, दि.०२.०१.२०२४ 
३. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र. 
राशंसंप्रप/ सेवापूर्व/ कक्ष१(४)/ नांदेड/ अंदाजपत्र/प्र.मान्यता/२०२३/००५८९,दि.२९.०१.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नांदेड या संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीतील पहिला मजला व 
प्रशिक्षण हॉल बांधकामासाठी समग्र शिक्षा अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत,केंद्र शासनाने आर्थिक वर्ष 
२०२३-२४ करीता रु.१८३ लक्ष (एक कोटी त्र्याऐंशी लाख) निधी मंजूर केलेला आहे. त्यानुसार संचालक, राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनूसार जिल्हा शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, नांदेड या संस्थेच्या प्रशासकीय इमारतीतील पहिला मजला व प्रशिक्षण हॉल अंतर्भूत 
बांधकामासाठी रु.१८३ (अक्षरी रुपये एक कोटी त्र्याऐंशी लाख फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भ क्र.१ येथील वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७.४.२०२५ दि,२०.९.२०२९ चे परिशिष्ट-अ वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला उप विभाग-पाच अ.क्र. १ नियम क्र /१३४(३) अनुसार प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नांदेड या संस्थेच्या 
प्रशासकीय इमारतीतील पहिला मजला व प्रशिक्षण हॉल अंर्तभूत बांधकामासाठी रु.१८३ लक्ष (अक्षरी रुपये 
एकडो त्र्याऐंशी लक्ष) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. प्रथम ढोबळमानाने करण्यात आलेल्या तरतूदीचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन सदर 
अंदाजत्रकाना सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करण्यात यावी 

२. उपरोक्त अटींची पूर्तता व नियमानुसार बांधकाम होत आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संचालक, 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था,नांदेड 
यांची राहील. 

३. सदर निधी हा केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाला असल्यामुळे कार्यपूर्तीअंती उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनास सादर करणे आवश्‍यक असून त्यानुसार विहित उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च 

१."मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, 
(०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा go Tah), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ 1६२१)" (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२२०२ 1692), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ,२२०२ 
सर्वसाधारण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना(०१)(१०) समग्र 
शिक्षा अभियान (केंद हिस्सा ६० टक्के) (२२०२ आय६४८), (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (२२०२आय६५७), एन-३,२२०२ 
सर्वसाधारण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जातीसाठी fests घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती 
उपयोजना(०१)(०३) समग्र शिक्षा अभियान (केंद हिस्सा go टक्के) (२२०२ आय७४६), (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
(२२०२आय७५५) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१७५४३२१४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHEETAL BAJIRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
‘SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6adeda15802b25aea33a6c77647 5fa0e7bf7 705ff3cfb01e460cd55351e58. 


270, postalCode=400032, st=Maharash' 


PATIL ८००001 monomeric 
(शितल पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७. मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई. 
११. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 
१२. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, नांदेड 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 
१४. संचाळक, लेखा व कोषागार,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-३२ 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
१६. सर्व वरिष्ठ लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१७. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१८. सह सचिव(प्रशिक्षण) शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय,मुंबई. 
१९. वित्त विभाग,(व्यय-५/अर्थसंकल्प शाख),मंत्रालय, मुंबई. 
20. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,लेखाझाखा, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२१. अवर सचिव(अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


